जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभाग व उपविभागांमधील मंजूर 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते 
३१.८.२०२२ पर्यन्त मुदतवाढ देण्यास 
मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२१/प्र.क्र.४५/पापु-२३ 
७वामजला, गोकुळदास ळदास तेजपाल रुग्णालय इभारत संकुल ल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ७ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः जिपआ-२००८/प्र.क्र.१६७/पापु-२३, दि.४.३.२०११ 
२) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः जिपआ-२०१४/प्र.क्र.१४१/पापु-२३, दि.४.८.२०१५ 
३) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः जिपग्रा-१२१७/प्र.क्र.३४२/पापु-२३, दि.२२.३.२०१८ 
) 
) 


४) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः जिपग्रा-१२२१/प्र.क्र.४५/पापु-२३, दि.१७.९.२०२१ 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.२.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग/ उपविभागातील वर्ग-१ ते वर्ग-४ 
संवर्गातील एकूण ४०२२ स्थायी / अस्थायी पदे संदर्भाधीन शासन निर्णयातील क्रमांक १ व २ येथील 
दिनांक ४.३.२०११ व दिनांक ४.८.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली आहेत. 
सदर पदांपैकी एकूण २००२ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक 
२८.२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी 
सुयोग्य रितीने करण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांमधील अस्थायी पदांना पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. सबब, जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा 
विभाग/उपविभागांतील मंजूर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२१/प्र.क्र.४५/पापु-२३ 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय, दिनांक ४.३.२०११ व दिनांक ४.८.२०१५ नुसार मंजूर 
आकृतीबंधाप्रमाणे, जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व उपविभागांमधीळ सोबत 
जोडलेल्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विविध संवर्गातील एकूण १८९८ अस्थायी 
पदांना, सदर पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता रिक्‍त नाहीत तसेच त्या पदांवर 
अनियमित नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत या धारणेच्या अधिन राहून दिनांक 09.03.2022 ते 
दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभागाने दिनांक १४.१.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ (५) नुसार 
नुसार गट-ड संवर्गातील मंजूर पदांच्या २५ टक्के पदे निरसित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 
त्यानुसार या विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २२.३.२०१८ अन्वये जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण 
पाणीपुरवठा विभागातील गट-ड संवर्गातील सध्या रिक्‍त असलेली ८१ पदे निरसित करण्यात आळी 
असून त्यातील अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. 


>: मुदतवाढ न दिलेल्या Rad पदावर शासन मान्यतेशिवाय नवीन नियुक्ती न करण्याची 
दक्षता संबंधित अधिका-यांनी घ्यावी. 


४. सदर पदांमधील वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या राजपत्रित अधिका-यांच्या एकुण २६१ अस्थायी 
पदांच्या वेतन व भत्यावरील खर्च हा “लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, 
००१ संचालन व प्रशासन (०१) (०१) पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय/ उप 
विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


ठु. वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या अराजपत्रित अधिकारी / कर्मचा-यांच्या एकूण १६३७ अस्थायी 
पदांच्या वेतन व भत्यावरील खर्च हा “लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा 
१९१ स्थानिक संस्था, नगरपालिका इ. सहाय्य (५) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या 
अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान (स्थानिक क्षेत्र) 
(०१) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२०२३ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


&. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२१/प्र.क्र.४५/पापु-२३ 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., दिनांक 
२२ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१३२२२८२५२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य (सर्व) 

२. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. अ.मु.स./ प्र.स./सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. विभागीय आयुक्त, सर्व 

५. जिल्हाधिकारी, सर्व 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

१२. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१३. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१५. उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

१७. वित्त विभाग (व्यय-३, आपुक व अर्थसंकल्प-१८), मंत्रालय, मुंबई 
१८.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती, कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. जिपग्रा-१२२२/प्र.क्र.४४/पापु-२३, दिनांक ७ मार्च, २०२२ सोबतचे सहपत्र 
पाणी पुरवठा कार्यक्रमासाठी जिल्हा परिषदांअतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व उपविभागांमधील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
अ. जिल्हा कार्यकारी | उप उप | सहाय्यक | कनिष्ठ | कनिष्ठ | कनिष्ठ | सहाय्यक | कक्ष | आरेखक | सहायक | वरिष्ठ | वरिष्ठ | यांत्रिकी | वायु | रिंगमन | कनिष्ठ | जॅक | संगणक | वाहन | नाईक | परिचर | Slax | मदतनीस 
क्र अभियंता | अभियंता | अभियंता | भूवैज्ञानिक | भूवैज्ञानिक | अभियंता | अभियंता | लेखाधि- | अधिकारी आवेदक | सहाय्यक | सहाय्यक संपिडक सहायक | हॅमर | चालक | चालक / शिपाई 
(स्था) (यां) (स्थापत्य) | (यांत्रिकी) कारी लेखा चालक ड्रिलर 


१|__? | ४ |[_ ५४ [| ४ |] ८ |] ५ |[_८_] १] १ | १ | १ | १ | ९७४७ | १४ | १४ | 0४ ie | १ | २१ ४ | ९५४ | २९ |_र् 
ee |. 9-0 त ee ee हो. ४४0 0. १... |: 0-१... |. त. क | eee 0 ee | क. 


काढल 
व्या जाड eae क eee a ee ee ae ae eee ae eee 
॥॥०.८. ओळ लोळ ळक ळा काळम ea | el 
1.1 0 त. 3: >... 1-0 


a al 

Radel १ eee र 0 0.0 AeA EAE Seas TAA See ees 
gel es 0 = fee ee ह ee ea ee ee ae ee | 
Pa i a ee ee ee ee ee eae eee eee ae 
OG a (a (GG A, a OD क ्वाक््ताका्शाक्काक लाडा या 
fe 00 0८ आ. SN Tee "| (|. ee | ह... Ee ee ee १. 1 
a नो. ee क ता a ee | 


8 | 
अ: ee ee "को" नी ee 0. "| ती... ee क ७ i 
peel EZRA eee 


| feer | es fee] शाळा | लोळ तक शक we | we | me fiw] ow foe fo fe | er] ve] | 


BALASAHEB BABASAHEB = 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


एकूण 


Ea 


८८२७ 


